नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व 
सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३२/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जुन, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण1-२०२४/प्र.क्र.१८(१२)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये तुमसर नगरपरिषद- मोहाडी नगरपंचायतीकरिता 
एकुण ४३ विकास कामांकरिता रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आळेला आहे. सदर शासन निर्णया 
सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.४,४१,४२,४३ येथे मंजूर विकासकामांची कार्यान्वित यंत्रणा स्तंभ ४ ऐवजी स्तंभ 
क्रमांक ५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


कामांचे नाव रक्‍कम सध्याची कार्यान्वयीन | सुधारीत कार्यान्वयीन 
(लाखात) यंत्रणा यंत्रणा 
२ ३ a या 4 
नगरपंचायत मोहाडी ता. मोहाडी, जि.भंडारा येथे । 34.00 सार्वजनिक बांधकाम । मोहाडी नगरपंचायत 
आर.ओ. लावणे,सोलर पंप लावणे,अभ्यासिका विभाग 
बांधकाम करणे, शहरातील रस्त्याची व नालीची 
सुधारणा करणे. 
तुमसर शहर येथिल प्र.क्र.१ ते ११ येथे सी.सी.टी. । ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम । तुमसर नगरपरिषद 
व्ही. कॅमेरा लावणे, शाळा डिजिटल करणे, विभाग 


सभामंडप बांधकाम, रस्त्याची सुधारणा करणे, 
डिजिटल अंगणवाडी (खेळणी साहित्य) व 
सौंदर्यीकरण करणे. 


तुमसर शहर येथिल प्र.क्र.१ ते ११ येथे ओपन जिम । ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम । तुमसर नगरपरिषद 
बसविणे, आर.ओ. बसविणे, शाळेमध्ये खेळणी विभाग 
साहीत्य पुरविणे, सभामंडपाचे बांधकाम, क्रीडा 
संकुलनासाठी वुडन AS खरेदी करणे, रस्त्याची 
सुधारणा व सौदर्यीकरण करणे. 


तुमसर शहर येथिल प्र.क्र.१ ते ११ येथे अभ्यासिका । ५१.०० सार्वजनिक बांधकाम । तुमसर नगरपरिषद 
डिजिटल करणे,साहित्य पुरविणे, सोलर ड्युअल विभाग 
पंप बसविणे, डेकोरेट लाईट बसविणे, गौशाला येथे 
अनिमल लीप्तिंग मशीन खरेदी करणे, गो- कास्ट 
मशीन खरेदी करणे, रस्ता बांधकाम, नाली 
बांधकाम, TE लावणे, सभामंडप बांधकाम 
सौंदर्यीकरण करणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३२/का-१४११, 


२. 
Pe 


या संदर्भातील इतर अटी व शार्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१६५९३६६३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAKASH Se lai: 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f9025987b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93 
B A B A N R A O bef856fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=77E1 EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767189 

322F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO 


GHADGE Shes 
Date: 2024.06.27 17:10:14 +05'30' 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 

जिल्हाधिकारी, भंडारा, 

मुख्य अधिकारी, तुमसर नगरपरिषद- मोहाडी नगरपंचायत,जि. भंडारा, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, भंडारा, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 
९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा, 


१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


